अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंती निमित्त 
घ्यावयाच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांना मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२४/प्र.क्र.१९९/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ५ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :- सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.सां.का.सं./३३९५, दिनांक १५ जुले, २०२४ 


प्रस्तावना :- 

सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या माध्यमातून स्वातंत्र्य लढयाच्या संबंधीत व्यक्ति, विविध 
कलाकार व कला ज्यांच्या कलेला अथवा कलाकृतीला हिरक, सुवर्ण, शताब्दी वर्ष पुर्ण 
झालेले आहेत. तसेच ज्या कलाकृती लुप्त होत चालल्या आहेत त्यांची जतन व संवर्धन करुन 
त्याबाबतची माहिती तरुण पिढीला व्हावी या उदिष्टाने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात 
येत आहे. त्याचपार्श्वभूमीवर अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंतीनिमित्त माहे ऑगस्ट, २०२४ मध्ये 
मुंबई येथे आयोजित झालेल्या सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी रुपये ५.०० इतक्या रक्कमेच्या 
खर्चास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या माध्यमातून स्वातंत्र्य लढयाच्या संबंधीत व्यक्ति, विविध 
कलाकार व कला ज्यांच्या कलेला अथवा कलाकृतीला हिरक, सुवर्ण, शताब्दी वर्ष पुर्ण 
झालेल्या कार्यक्रम/उपक्रम अंतर्गत अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंतीनिमित्त माहे ऑगस्ट, २०२४ 
रोजी मुंबई येथे आयोजित झालेल्या सांस्कृतिक Hearts आयोजन खर्च रुपये 
५,००,०००/- (रुपये पाच लक्ष फक्त) इतक्या रकमेस या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


०२. सदरचा खर्च ळेखाशीर्ष मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५, कला व संस्कृती, १०२, 
कला व संस्कृती प्रचालन, (०२) राज्य नृत्य, नाट्य, तमाशा व संगीत महोत्सव, (०२) (०२) राज्य 
कला संस्कृति जतन, संवर्धन विविध महोत्सव तसेच इतर कार्यक्रम (कार्यक्रम) (२२०५ १५०७) - 
५० इतर खर्च या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ या वर्षासाठी मंजूर असलेल्या आर्थिक 
तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


०३. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना नियंत्रण अधिकारी 
तसेच लेखाधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२४/प्र.क्र.१९९/सां.का.४ 


०४. सदर खर्च वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनिमय, दिनांक 


१७ एप्रिल, २०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिळला, उपविभाग-३, अ.क्र. 
४ परिच्छेद क्र. २७ (२) (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार मंजूर करण्यात 
येत आहे. 


०६. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं- 
२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि. २५ जुले, २०२४ मधील सर्व परिच्छेद परीशिष्टातील अटींनुसार 
कार्यवाही करण्याची जबाबदारी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांची 
राहील. 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२४०९०५१७५३२९३३२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by GOPICHAND PANDURANG CHAVAN 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND. 
G O Pp | C H A N D CULTURAL DEPARTMENT, 


2.5.4.20=2f36b6412b2bad225b8d078a7f80eed5b7d0' 
ht 


104f917946ac3d 
ra, 


5ff416ac9473d48, postalCode=400032, st=Maharash' 
PANDURANG CHAVAN === 


82FED8E020632824893159, cn=GOPICHAND PANDURANG CHAVAN 


Date: 2024.09.06 11:36:56 +05'30" 


(गोपिचंद पांडुरंग चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

उप सचिव (सां.का.४) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवाळय इमारत, पहिला 
मजला, एम. जी. रोड, मुंबई ४०० ०३२. 

५. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

९. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

११.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१२.निवड नस्ती, सां.का.४ 


०८ WwW A OO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


